“महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा” 
आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकीर्ण-१०२२/प्र.क्र.४६/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. २८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०१ जून, २०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील (ब) मुख्य स्पर्धा आयोजन समिती यामधील 
समितीची कार्यकक्षा मुद्दा क्र. ९ स्पर्धा अनुषंगिक स्थानिक स्तरावर आवश्यकतेनुसार करण्याचे 
अधिकार समितीस राहतील. 


याऐवजी 


स्पर्धा अनुषंगिक स्थानिक स्तरावर आवश्‍यकतेनुसार स्थानिक स्तरावर समिती /उपसमिती 
गठीत करणे, खेळाडू /मार्गदर्शक/व्यवस्थापक/पंच यांची संख्या आवश्‍यकतेनुसार कमी अधिक 
करणे , एखाद्या बाबीवर मंजूर रकमेपेक्षा कमी खर्च झाल्यास सदर बाबीवरील शिल्लक रक्‍कम 
दुसऱ्या आवश्‍यक बाबीवर खर्च करण्याचे अधिकार तसेच स्पर्धा अनुषंगिक आवश्‍यक निर्णय घेण्याचे 
अधिकार समितीस राहतील असे वाचावे. 


२. सदर INIA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥१॥0/१9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०९२८११०४५१९०२१ 
असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas (9002 
Dhumal 
(रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


5568068 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/प्र.क्र.४६/क्रीयुसे -२ 


) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
८) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qk) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१७) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


